Reg. No. NP CITY/236/2018-20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ९, अंक I] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ 


[ पृष्ठे 23, किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग एक-अमरावती विभागीय पुरवणी 


S25 | एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब 
व चार-क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
नाही. 


9-23 


भाग एक-अ.--(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 


आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्‍्त) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना. 


पृष्ठे 
नाही. 


शासकीय अधिसूचना : 


नाही. 


नेमणुका, इत्यादी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ५०१. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093. 


क्रमांक अका-भूसंपादन कोची-२-कलम १९-कावि-४२६-२०२३. -- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा sep अधिनियम, 
२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.५७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 


एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील yoo हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा 


अ.-एक-१ (9420), 


(१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ 


जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्‍तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीची 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका. ion न 


-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही ; 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, केळापूर, जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०१९-२०, गाव कोची, तालुका घाटंजी, जिल्हा यवतमाळ. 


अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ८/१ ० १३ 
२ ८/२/अ ० १२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ ३ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : कोची तलाव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राचे बांधकामाकरिता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कोची (आंबेझरी) लघु पाटबंधारे बांधकामाकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ  : या प्रकल्पामुळे कोची (आंबेझरी) येथील शेतक-यांना लाभ होईल व जिवनमान उंचावेल. 
आर्थिक रोजगार, पायाभूत : प्रकल्पाचे काम झाल्याने फायदे होऊन जिवनमान उंचावेल. 
सुविधा,सोयी सुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात मजकूर 

अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
निरंक 
अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१-२०१५-प्र क्र.३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०(क) नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. 


अनुसूची - पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात  :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 


(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक - 


(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती : -- निरंक - 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


टीप.--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, केळापूर यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


मजकूर--सदर अधिसूचना कोची तलाव प्रकल्पात मुख्य कालव्याकरिता जमीन भूसंपादनाकरिता संपादित करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतक-यांचे 
फायदे होऊन जिवनमान उंचावेल. 


भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ५०२. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093. 


क्रमांक अका-भूसंपादन कोची-१-कलम १९-कावि-४३७-२०२३. — 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा sep अधिनियम, 
२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड-(इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे 3, २०२३/वैशाख 0-93, शके १९४५ 


अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.५७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील yoo हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीची 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका. ion 


-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही ; 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, केळापूर, जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०२२-२३, गाव कोची, तालुका घाटंजी, जिल्हा यवतमाळ. 


अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 


(१) (२) (३) 
हे. आर 

१ ३/२ ० १६ 
3/3 ० १८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ ष्‌ 


अनुसूची - एक-चालू 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
8 3/5 ० २२ 
4 ३/६ ० १८ 
& 3/9 ० १८ 
9 3/¢ १ 34 
२/१ ० ५५ 
९ 43 ० ५९ 
१० ३२/२ ० ३५ 
११ ३२/३ ० ३१ 
१२ ३२/४ ० ३४ 
१३ ३१/१/अ ० ५३ 
१४ ३१/२ ० ४९ 
१५ ३० पै. ० ४५ 
१६ २९/१/अ १ ३१ 
एकूण क्षेत्र. . ७ ३७ 
अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : कोची तलाव प्रकल्पाचे मातीकाम व बांधकामाकरिता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कोची (आंबेझरी) लघु पाटबंधारे बांधकामाकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ  : या प्रकल्पामुळे कोची (आंबेझरी) येथील शेतक-यांना लाभ होईल व जिवनमान उंचावेल. 
आर्थिक रोजगार, पायाभूत : प्रकल्पाचे काम झाल्याने फायदे होऊन जिवनमान उंचावेल. 
सुविधा,सोयी सुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात मजकूर 
अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
निरंक 
अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१-२०१५८-प्रक्र.३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०(क) नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. 


अ.-एक-२ (9420), 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ 


अनुसूची - पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात  :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 


(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक - 


(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती : -- निरंक - 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


जमिनीच्या 


टीप.--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, केळापूर यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


मजकूर--सदर अधिसूचना कोची तलाव प्रकल्पात मुख्य कालव्याकरिता जमीन भूसंपादनाकरिता संपादित करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतक-यांचे 
फायदे होऊन जिवनमान उंचावेल. 


भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ५०३. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093. 


क्रमांक अका-भूसंपादन सेवानगर-कलम १९-कावि-४४८-२०२३. -- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा sep अधिनियम, 
२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.५७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील yoo हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्‍तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीची 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका. ion 7 


-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ ७ 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, केळापूर, जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०२२-२३, गाव सेवानगर, तालुका घाटंजी, जिल्हा यवतमाळ. 


अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ Y/R ० ०४ 
२ ६ ० ४९ 
३ oa ० २८ 
8 ७ पै. ० ०३ 
4 € ० २६ 
९/१ 
६ ० ३३ 
र) 
१० ० १० 
टू ११ ० ०५ 
९ ९१/१ ० ४० 
९१/२ 
१२/१ पै 
१० १२/१ पै. ० ३२ 
१२/२ 
x ० ११ 
११ १४/१/ 063 
१२ १५ ० ८० 
एकूण क्षेत्र. . ३ ९४ 
अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : कोची तलाव प्रकल्पात मुख्य कालव्याकरिता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कोची (आंबेझरी) लघु पाटबंधारे बांधकामाकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ  : या प्रकल्पामुळे कोची (आंबेझरी) येथील शेतक-यांना लाभ होईल व जिवनमान उंचावेल. 
आर्थिक रोजगार, पायाभूत : प्रकल्पाचे काम झाल्याने फायदे होऊन जिवनमान उंचावेल. 
सुविधा,सोयी सुविधा याबाबत 


व इतर लाभासंबंधात मजकूर 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


निरंक 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१-२०१५-प्र क्र.३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०(क) नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. 


अनुसूची - पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात  :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 


(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक - 


(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती : — निरंक - 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


टीप.--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, केळापूर यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


मजकूर--सदर अधिसूचना कोची तलाव प्रकल्पात मुख्य कालव्याकरिता जमीन भूसंपादनाकरिता संपादित करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतक-यांचे 
फायदे होऊन जिवनमान उंचावेल. 


भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ५०४. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093. 


क्रमांक अका-भूसंपादन जरंग-कलम १९-कावि-४५९-२०२३. -- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा sep अधिनियम, 
२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड-(इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.५७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील yoo हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ ९ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे, 


आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीची 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका ion प 


-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही ; 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, केळापूर, जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०२२-२३, गाव जरंग, तालुका घाटंजी, जिल्हा यवतमाळ. 


अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ६ पै. ० १६ 
२ ६ पै. ० २५ 
३ ७/१ पै. ० १४ 
8 9/9 पै ० ०५ 
4 0/9 पै 0 00 
६ ७/१पै. ० 00 
9 (9/2 ० 38 
j é ० १० 
8 8/4 ० ९७ 
१०९/१ 
१० १०९/२ ० ५५ 
१०९/३ 
११ ११० पै. ० १० 
AR 9190/3 ० ६६ 
१३ १११/१ ० ७८ 


अ-एक-३ (१५२०). 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ 


अनुसूची - एक-चालू 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
१४ ११३/१ ० ०२ 
णु ११३/२ ० ५० 
१६ ११४/१ १ ३४ 
१७ ११९ पै. ० ७२ 
एकूण क्षेत्र. . ६ ६८ 
अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : कोची तलाव प्रकल्पात मुख्य कालव्याकरिता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कोची (आंबेझरी) लघु पाटबंधारे बांधकामाकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ  : या प्रकल्पामुळे कोची (आंबेझरी) येथील शेतक-यांना लाभ होईल व जिवनमान उंचावेल. 
आर्थिक रोजगार, पायाभूत : प्रकल्पाचे काम झाल्याने फायदे होऊन जिवनमान उंचावेल. 
सुविधा,सोयी सुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात मजकूर 
अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
निरंक 
अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१-२०१५-प्र क्र.३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०(क) नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. 


अनुसूची - पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात  :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 


(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ ११ 


(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती : -- निरंक - 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


टीप.--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, केळापूर यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


मजकूर--सदर अधिसूचना कोची तलाव प्रकल्पात मुख्य कालव्याकरिता जमीन भूसंपादनाकरिता संपादित करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतक-यांचे 


फायदे होऊन जिवनमान उंचावेल. 


भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ५०५. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093. 


क्रमांक अका-भूसंपादन-शिवणी-कलम १९-कावि-४७०-२०२३. -- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 


२०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड-(इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.9७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील yoo हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा 


जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे. 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्‍तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे, 


आणि, ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीची 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 


मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदींचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका ion च 


-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, केळापूर, जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-४७-२०२२-२३, गाव शिवणी, तालुका घाटंजी, जिल्हा यवतमाळ. 


अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ २९३ ० २१ 
Q २९४ ० २५ 
३ २९५ ० ४४ 
8 399 ० 0% 
& ei ० ६३ 
३१०/२ 
द ३१२ ० ६८ 
9 ३१४ ० १५ 
८ ३१५ पै. ० ११ 
९ ३१५ पै. ० १२ 
१० ३१५ पै. ० १३ 
११ ३१५ पै. ० १३ 
१२ ३३२ पै. ० २० 
१३ 332 पै. ० २० 
१8 ३३३/१ ० ०२ 
44 333/2 ० 30 
१६ ३३४/२ ० २६ 
१७ ३०५/१ ० ७५ 
१८ ३०५/२ ० ०८६ 
१९ ३६७ ० ०१ 
२० ३६८ ० ११ 
२१ ३००/१ब ० २४ 
RR 300/2 ० ३९ 
23 308/49 ० २१ 
२४ ३०४/२ ० २५ 
24 308/3 ० १८ 
२६ ३९९ ० ११ 
29 goo ० १० 
२८ ४०१ ० ११ 
२९ ४०२ ० १३ 
30 ४०३ ० ०८ 
३१ ४०४/२ ० ०५ 
२२ ४०४/१ ० ०१ 


33 ४०४/३ ० ३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ १३ 


अनुसूची - एक-चालू 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
३४ ४०५ पै. ० ३२ 
४१०/१ 
३५ ४१०/२ ० २० 
४१०/३ 
३६ ४०६/१ ० १७ 
३७ ४०६/२ ० २६ 
३८ ४०६/२ अ ० २१ 
38 ४०६/१ अ ० १६ 
४११/१ 
४० ४११/२ ० ५८ 
४११/३ 
४४४/१ 
४१ ४४४/२ ० ५६ 
४४४/३ 
४४४/४ 
री ४४५/१ 
र ४४५/२ a 
83 ४१७ ० १० 
४४ ४१८ ० ३९ 
४8५ ४१९ ० ३६ 
४8६ ४२० ० ६२ 
39 ३९२ ० ०३ 
ष्ट ३९१/१ ० ११ 
४९ ३९१/२ ० २९ 
५० ३९१/३ ० २७ 
५१ ४२४ ० ९३ 
४२५/१ 
द्र o¢ 
४२५/२ ढी 
एकूण क्षेत्र. . १४ ३५ 
अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : कोची तलाव प्रकल्पात मुख्य कालव्याकरिता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कोची (आंबेझरी) लघु पाटबंधारे बांधकामाकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ  : या प्रकल्पामुळे कोची (आंबेझरी) येथील शेतक-यांना लाभ होईल व जिवनमान उंचावेल. 
आर्थिक रोजगार, पायाभूत : प्रकल्पाचे काम झाल्याने फायदे होऊन जिवनमान उंचावेल. 
सुविधा,सोयी सुविधा याबाबत 
व इतर लाभासंबंधात मजकूर 


अ.-एक-४ (9420), 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


निरंक 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१-२०१५-प्र क्र.३-अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०(क) नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. 


अनुसूची - पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात  :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 


(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -- निरंक - 


(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती : — निरंक - 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


टीप.--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, केळापूर यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


मजकूर--सदर अधिसूचना कोची तलाव प्रकल्पात मुख्य कालव्याकरिता जमीन भूसंपादनाकरिता संपादित करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतक-यांचे 
फायदे होऊन जिवनमान उंचावेल. 


यवतमाळ : अमोल येडगे (भा. प्र. से.) , 
दिनांक २१ मार्च २०२३. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ. 


भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ५०६. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम ११(१) 
अन्वये 


क्रमांक कावि-भू.सं.-इवद-क.लि.-९२-२०२३.-- 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३चा ३०) 
च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.9७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ १५ 


ज्याचा निर्देश “उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते, 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्‍तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 


अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धरणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम(१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका' ion q 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 


जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) (इमारत व दळणवळण), बुलडाणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा यास 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


p 


p 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-२०२२-२३, गाव भोन, तालुका संग्रामपूर, जिल्हा बुलडाणा. 


अनुक्रमांक गट नंबर एकूण क्षेत्र 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ० ६० 
र ० ६१ 
३ २८ ० ७० 
४ २८ ० ८१ 
4 २८ ० ८१ 
द x8 १ ०१ 
R28 १ १० 
२९ ० ४० 
ज्र ० ४१ 


१० २९ ० ४० 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ 


अनुसूची-एक--चालू 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
११ २९ ० ६१ 
१२ ३० १ ६९ 
१३ ३० १ २१ 
१४ ३१ १ ३१ 
१द ३२ १ १२ 
१६ 32 ७ 20 
१७ 33 १ १६ 
१८ ३४ १ २१ 
१९ ३४ १ २२ 
२० 34 २ १८ 
२१ ३६ १ ८६ 
२२ ३७ १ ६९ 
२३ ३७ ० ४८ 
28 3¢ ० ४० 
२५ ३८ १ ०१ 
RG ३८ ० ८२ 
२७ ३८ ० ८१ 
२८ ३९ १ २१ 
२९ ३९ ३ ३४ 
३० ३९ १ ०६ 
३१ ३९ १ ०६ 
32 vo © ७५ 
33 ४० ० ७४ 
३४ ४१ १ ३९ 
३५ ४२ ० ४५ 
३६ ४२ ० ७४ 
३७ ४२ ० ०८ 
३८ ४३ १ ३७ 
३९ 88 ० ७५ 
४० ४५ ० ४६ 
४१ ४९ ० ८१ 
४२ ४९ १ ८६ 
83 88 ० 84 
४४ ४९ ० ४० 
४५ 4o ० 84 
४६ 4o ० ७१ 
४७ ५१ १ २३ 
४८ प्र ० ४० 
४९ प्र ० ८१ 
५० 43 ० ४१ 
49 43 ० ४१ 


4Q 43 ० ८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ १७ 


अनुसूची-एक--चालू 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
43 43 ०८६ 
46 ६० ० ६० 
&Y GR ० ८१ 
५६ GR ० ६० 
द ६२३ ० ८१ 
YC ६४ १ ५७ 
48 ६९ १४ ०९ 
६० ७9० १ ०१ 
६१ ७० १ १८ 
६२ ७० ० ४१ 
&3 go १ ४२ 
६४ 99 १ 20 
&Y 92 ० १९० 
६६ (93 ० १० 
a 98 ० ६० 
६८ Wy ० ८४ 
६९ ७६ ३ २० 
७9० ७9७ ० ८१ 
७१ ७9७ १ ५५ 
(92 ७८ ० ५३ 
93 Wd ० ४१ 
Ws Wd ० ४९ 
Wy We ० ४१ 
७६ 9S ० ९६ 
99 ८० १ ६२ 
We co १ ७९ 
७९ ८१ ० ७९ 
८० ८२ ० ६० 
८१ &३ ० ८५ 
CR ८४ १ ०० 
८३ ८५ ० ६० 
८४ ८५ ० ४१ 
८५ ८६ ७ ०५ 
८६ ८७ ० १७० 
८७ भड ० १० 
८८ ११२ ४ ४२ 
८९ ११३ १ ६२ 
go 998 ० 20 
84 ११५ ० ६० 
९२ ११६ १ ८५ 
९३ ११७ ० दट 
Se ११७ ० पु७ 


अ.-एक-६ (9420), 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ 


अनुसूची-एक--चालू 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
९९६ ११८ १ दु२ 
९६ ११९ ० ६७ 
२९७ १२० ० ८२ 
र्ट १२१ ० १३ 
88 १२१ ० ३६ 
१०० १२१ ० ६० 
१०१ १२१ ० ३७ 
१०२ १२२ १ २३ 
१०३ १२२ ० ८१ 
१०४ १२२ ० ६६ 
१०५ १२३ १ ९६ 
१०६ १२४ ४ ३२ 
१०७ १२८ ० २२ 
१०८ १३५ ० २६ 
१०९ १३६ ०७० २० 
११० १३७ ० १० 
१११ १३९ १,०२ 
११२ १४० ० ४० 
११३ १४१ ० ४५ 
११४ १४८ १ ६५ 
११५ १४९ १ ४५ 
११६ १५० ० ६० 
११७ 949 ० ४८ 
११८ १५८२ ० ८७ 
११९ 943 ० ९२ 
१२० १५३ ० ९३ 
१२१ १८४ ४ ३४ 
१२२ १८५ १ ६२ 
१२३ १५५ १९३ 
१२४ १८५६ १ २१ 
१२५ १५६ १ २१ 
१२६ १८६ १ ९९ 
१२७ १५७ १ ८१ 
१२८ १५७ ० ६० 
१२९ १५७ ० ४१ 
१३० १५७ ० ७९ 
१३१ q4¢ 3 ४२ 
932 १द९ ४ २२ 
१३३ १६० ३ १५ 
१३४ १६३ ० ४० 


१३५ १६४ ० 30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ १९ 


अनुसूची-एक--चालू 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
१३६ १६५ ० ०५ 
१३७ १७२ ० ०८ 
१३८ १७३ ० २० 
१३९ १७४ १ ०० 
१४० १७६ ० ०५ 
१४१ १७७ ० ०५ 
१४२ १७८ ० २० 
१४३ १७९ २ २० 
१४४ १८० ० ४० 
१४५ १८० ० ४१ 
१४६ १८० ० ४० 
१४७ १८० ० ६९ 
१४८ १८० १ ६२ 
१४९ १८० १ ८९ 
१५० १८५१ २ १६ 
949 १८१ ० ८१ 
AYR १८१ ० ४० 
१५३ १८२ २ ६२ 
१५४ १८३ १ ६० 
१५५ १८४ ३ ०० 
१५६ १८५ १ २१ 
१५७ १८५ ० ८९ 
१दट १८५ १ २१ 
१द९ १८५ ० ८१ 
१६० १९० ० ५० 
१६१ १९० ० ५१ 
१६२ १९१ ० ७५ 
१६३ १९२ १ ६१ 
१६४ १९३ १ ०१ 
१६५ १९३ १ ०१ 
१६६ १९४ २३ ६२ 
१६७ १९८ १ ६२ 
१६८ १९६ ० ८१ 
१६९ १९६ ० ८१ 
१७० १९७ १ ३० 
१७१ णे ० ४० 
१७२ १९८ ० ३७ 
१७३ १९८ ० ४० 
१७४ 988 ० ४० 
१७५ १९९ १५७ 


१७६ १९९ ० ४० 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ 


भूसंपादनाचे प्रयोजन :--जिगांव प्रकल्पांतर्गत बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता मौजे AM ता. संग्रामपुर येथील खाजगी जमिनीचा 


प्रकल्पाचे नांव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
प्रकल्पाचे समाजाला 
मिळणारे लाभ 


(१) 


१७७ 
१७८ 
१७९ 
१८० 
१८१ 
१८२ 
१८३ 
१८४ 
१८५ 
१८६ 
१८७ 
१८८ 
१८९ 
१९० 
१९१ 
१९२ 
१९३ 


अनुसूची-एक--चालू 


(२) 


१९९ 
१९९ 
१९९ 
१९९ 
१९९ 


२०० 
२०० 
२०० 
२०१ 
२०२ 
२०२ 
२०२ 
२०३ 
२०४ 
२०४ 
२०४ 
२०५ 


षे 


ie) 


१ 


८५ 
४० 
4o 
20 
38 


एकूण .. २११ 


०९ 


1 अडा ७ 


: जिगांव प्रकल्प. 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


Tray भूसंपादन प्रस्ताव. 


: जिगांव प्रकल्पांतर्गत बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता मौजे भोन ता. संग्रामपुर येथील खाजगी जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव. 


: या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचप्रमाणे 


ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना 


रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे. 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - तीन 


सदरचा प्रकल्प हा अनुशेष ग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेत जमिनीवर असून यामध्ये ३२ पूर्णत: 
व १५ अंशत: अशी ४७ गावे अंशतः जमिनीसह तसेच ७ गावांच्या फक्त जमिनी बाधीत होत आहेत. सदर ३२ पूर्णता व १५ अंशतः गावातील ७९८० 


कुटुंबाची नविन गांवठाणांत पुनर्वसन करावयाचे आहे. सदर ४७ गावांची २७६०० एवढी लोकसंख्या जिगांव प्रकल्पामुळे प्रभावित होत आहे. सदरचा 


प्रकरणांतर्गत शेतजमीन संपादित होत असल्यामुळे प्रकरणात पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ २१ 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


जिगांव प्रकल्पाला पर्यावरण मान्यता (Enviromental Clearence) प्रमाणपत्र मिळालेली असल्यामुळे या प्रकल्पाला सामाजिक परिणाम निर्धारणातून 
सुट आहे. 


अनुसूची - पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात :- जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, बुलडाणा. 
आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा. 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती :- महसूल व वन विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक आरपीए-२०१५-प्र.क्र. १२९(२)-र-१, 


करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील दिनांक १० जून २०१५. 


टीप.--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


ह. पि. तुम्मोड (axe), 
बुलढाणा. जिल्हाधिकारी, 
दिनांक ६ एप्रिल, २०२३. बुलढाणा. 


भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. ५०७. 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक उवि.अ तथा भू.सं.-अ.का.-कावि-१९३-२०२३.-- 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३०) 
च्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने, महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-11-2014- 
C.R77-A-2, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “Gad अधिसूचना ” असा केला आहे) द्वारे, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३चा ३०) (यापुढे याला “सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे) 
अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना [ सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (ए झेड) नुसार ] जिल्ह्यातील yoo हेक्‍टर पेक्षा 
अधिक नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 


आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, 
अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्यांचा उल्लेख “ उक्त भूमि ” असा करण्यात येईल) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात येईल) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते, असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदर्हू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादीत करताना भूधारकास विस्थापीत करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केले आहे. 


आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धरणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेला आहे ; 


अ-एक-६ (१५२०). 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ 


आणि ज्याअर्थी, या भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्‍ती आवश्यक असल्यास, अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे) ; 


त्याअर्थी, आता, सदहूं कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून wee भूमि कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्‍ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. 


परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमिच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- 
कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमि मालकास सूट देऊ शकेल. 


नुकसानीची 


परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका-याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदरहू भूमि संपादन कायद्याचे कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमि संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यापुढे ज्यांचा उल्लेख “sad नियम” असा 
करण्यात येईल) चे नियम १० मधील उपनियम (३) अन्वये भूमि अभिलेख अद्ययावत करण्याचे कामी हाती घेतील. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-४७-२०१९-२०, मौजे जयपूर, तालुका जि. वाशिम. 
अनु क्रमांक सर्व्हे नंबर/गट नंबर संपादित अंदाजे क्षेत्र 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
q १५० ० ०२ 
Q १६० ० २४ 
UPI... ०२७ 


संपादनाचे प्रयोजन .--मौजे जयपूर येथील जमीन जयपूर बॅरेज चे धरण स्थळ बुडीत क्षेत्राचे कामाकरिता. 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : जयपूर बॅरेज ल.पा. योजना. 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल : मौजे जयपूर येथील जमीन जयपूर बॅरेज ल.पा. योजना. 


सामाजिक फायदे : पिण्याचे पाण्याची पातळी वाढते, गुरा ढोरांना पिण्याचे पाण्याची सोय होते. सिंचन क्षमता वाढते. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २७-मे ३, २०२३/वैशाख ७-१३, शके १९४५ २३ 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक. 


अनुसूची - चार 


(सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणा-या यंत्रणेने दिल्या प्रमाणे) सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 
93-03-2094 नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट बाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त. 


अनुसूची - पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 


(अ) ज्या अधिका-याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती :- आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 
करण्यात आली आहे त्याचे पदनाम 


(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता — निरंक 


(क) प्रशासकाची नियुक्‍ती ज्या अधिसूचनेनुसार  :- निरंक 
झाली आहे. त्याचा तपशिल 


टीप.--उक्त जमिनीचा/जमिनींच्या योजनेचे (71६ चे ) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम यांच्या कार्यालयात करता 
येईल. 


प्रकाश राऊत, 
वाशिम. उपविभागीय अधिकारी तथा 
दिनांक १० एप्रिल, २०२३. भूसंपादन अधिकारी, वाशिम. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY 
AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


